महाराष्ट्र शासन 


तात्काळ क्र.एएससी १५१८/प्र.क्र.७४/१४-अ, 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्र.२२७९४१७२/२२७९३३४४ 
दिनांक : २८ मार्च, २०१८ 
प्रति, 
सह/उप सचिव (आस्थापना), 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


विषय:- विविध कार्यालयातील रिक्त पदे प्रतिनियुक्ती 
भरण्याबाबत. 
संदर्भ:- 9) सा.प्र.वि. शा.नि. क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/का. १२, 
दिनांक १७-१२-२०१६. 
२) सा.प्र.वि. शा.नि. क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१२०/कार्या-१४, 
दिनांक ३१-०८-२०१७. 


महोदय/महोदया, 


संदर्भाधिन क्र. १ येथील दिनांक १७-१२-२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रतिनियुक्‍तीचे धोरण 
निश्चित करण्यात आले असून, संदर्भ क्र. येथील दिनांक ३१-८-२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये 
मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबत कार्यपध्दती विहित करण्यात आली 
आहे. त्यानुसार मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी व लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील 
कर्मचाऱ्यांकडून खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र.५ येथील कार्यालयातील रिक्‍त पदे प्रतिनियुक्तीने 


भरण्याकरीता इच्छुकता मागविण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | पदाचे नांव व वेतनश्रेणी मंत्रालयीन । प्रतिनियुक्ती । प्रतिनियुक्‍तीचे ठिकाण 
संवर्ग ने भरावयाचे 
पदांची 
संख्या 
हिच २ ३ | ४ | 4 
| वरिष्ठ भांडारपाल (वेतनश्रेणी | सहायक कक्ष शि विमानचालन 
रुपये ९३००-३४८०० + ग्रेड अधिकारी संचालनालय, जुहू 
वेतन रुपये ४२००/- विमानतळ, मुंबई. 


शासन पत्र क्रमांकः एएससी १५१८/प्र.क्र.७४/१४-अ, 


२ सहायक (वेतनश्रेणी रुपये सहायक कक्ष २ संचालक, वसंतराव 
रुपये ९३००-३४८०० + ग्रेड अधिकारी नाईक राज्य कृषि विस्तार 
वेतन रुपये ४३००/- व्यवस्थापन प्रशिक्षण 
संस्था, नागपूर 
२ लिपिक (वेतनश्रेणी रुपये लिपिक- ३ संचालक, वसंतराव 
रुपये ५२००-२०२००- ग्रेड | टंकलेखक नाईक राज्य कृषि विस्तार 
वेतन रुपये १९००/- व्यवस्थापन प्रशिक्षण 
संस्था, नागपूर 


२. उपरोक्त पदावर प्रतिनियुक्तीने जाण्याकरिता इच्छुक मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष 
अधिकारी, व लिपिक टंकलेखक यांनी आपल्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडे अर्ज सादर करावा 
कोणत्याही परिस्थितीत या विभागाकडे थेट अर्ज करु नयेत. थेट प्राप्त झालेल्या अर्जावर कोणतीही 
कार्यवाही करण्यात येणार नाही. 

३. संदर्भाधिन क्रमांक १ व २ येथील शासन निर्णयातील तरतूदीपहाता, विमानचालन 
संचालनालयातील आस्थापनेवर "वरिष्ठ भांडारपाल" व संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार 
व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर यांच्या आस्थापनेवर "सहायक" व "लिपिक" पदांसाठी ज्या 
कर्मचाऱ्यांची या कार्यालयाने प्रतिनियुक्‍्तीबाबत शिफारस केली आहे त्या कर्मचाऱ्यांचा प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्तीसाठी विचार करण्यात येणार नाही. यास्तव, त्या कर्मचाऱ्यांनी या जाहिरातीनुसार त्यांच्या 
प्रशासकीय विभागाकडे पुन:श्च अर्ज सादर करावेत. 

४. सर्व संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी इच्छुक कर्मचाऱ्यांचे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर 
संदर्भाधिन शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार अर्जाची छाननी करुन खालील माहितीसह आपल्या 
विभागाच्या सचिवांच्या मान्यतेने इच्छुक कर्मचाऱ्याचा प्रतिनियुक्‍तीचा प्रस्ताव खाळील माहितीसह या 
कार्यासनाकडे दिनांक ०७-०४-२०१८ पर्यंत पोहोचतील अशारीतीने (नोंदणी शाखेत पाठवू नये) 


पाठवावा :- 


१) । कर्मचाऱ्याचे संपूर्ण नांव व पदनाम 

२) | जन्मदिनांक 

३) | सेवानिवृत्तीचा दिनांक (पहा शा.नि.दिनांक १७-१२-२०१६ 
मधील तरतुद ५ (बो (६) 

x) | शौक्षणिक अर्हता 

प | भ्रमणध्वनी क्रमांक 

६) | मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या छायाप्रती (मूळ 
गोपनीय अहवाल पाठवू नयेत) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पत्र क्रमांकः एएससी १५१८/प्र.क्र.७४/१४-अ, 


७ | Fao दायित्व सादर केली आहेत का? (दि.३१.३.२०१७ 
रोजीचे) 

८) | ५०/५५ व्या वर्षी पुनर्विलोकन केले आहे का? (लागू 
असल्यास) 

९) | संबंधित कर्मचाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती दिली असल्यास 
तपशील (पद, ठिकाण व कालावधी) 

qo) | संबंधित कर्मचाऱ्याविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु अथवा 
प्रस्तावित आहे काय? 


५. एकदा निवड झालेल्या कर्मचाऱ्याला त्याचे नाव मागे घेता येणार नाही. तसेच, आपल्या 
विभागातून सदर पदावर प्रतिनियुक्‍तीसाठी जाण्यास कोणीही कर्मचारी इच्छुक नसल्यास तसेही कृपया 
दिनांक ०७-०४-२०१८ पर्यंत या विभागास कळविण्यात यावे. 

६. सद्यःस्थितीत शासनाने सरळसेवा भरतीवर निर्बंध घातले असल्याने प्रतिनियुक्तीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदावर तत्काळ कर्मचारी उपलब्ध करुन देणे sea होणार नाही. तथापि सरळसेवा व 
पदोन्नतीमधून ज्या प्रमाणात उमेदवार उपलब्ध होतील त्या प्रमाणात विभागातील रिक्‍त पदांच्या 
टक्केवारीनुसार विभागास त्या-त्या संवर्गातील कर्मचारी उपलब्ध करुन देण्यात येतील याची विभागांनी 
नोंद घ्यावी. 

७. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवरील संदेशफळलक या टॅंबखाली प्रसिध्द 
करण्यात येत आहे. 

८. विमानचालन संचालनालयातील "वरिष्ठ भांडारपाल" या पदाचे सेवाप्रवेश नियिम व कर्तव्य व 
जबाबदाऱ्या सोबत जोडण्यात आले आहे संबंधित कर्मचाऱ्याने त्याचेही अवलोकन करुन अर्ज सादर 
करावा. 

९. सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०३३११०३९२६४९०७ असा आहे. हे पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


372725 


Gajanan Bhimrao_ : 7 
Gurav : 

(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 

१) उप सचिव (कार्यासन -२८-आअ/कार्यासन 92-31), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई-४०००३२ 
2) सा.प्र.वि./१४-अ (संग्रहार्थ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विमानचालनं संचालनालय, महाराष्ट्र 
'शासन, जुहू निमानंतळ, मुंबई. 


पदनाम : वरिष्ठ भांडारपाल 
चैतनश्रेणी रु:9300-34800:4-ग्रेड वेतन 4200/- 
तरिष्ठ भांडारपाल यां पदांचे सेवाप्रेत्रेश Faw : 
अ) संचालनालयातील कनिष्ठ sien य़ा पदावरील / सँबर्गातील 'पाच 
तर्षोपैक्षा कमी aia नसलेल्या योग्य उमेदवारांची पदोन्नतीने नियुक्‍ती 


ay मैत्रालयातील सहायक कक्ष 'अधि कारी या संवर्गातील योग्य उमेदवाराची 
प्रतिनियुक्तीने Seedy नियअंती 


चतव्य< 

१. शासनाच्या मालकीच्या 'हवाई वाहनांच्या सुट्या भागासंदर्भात संपुर्ण गोषवारा 
ठेवणे. 

2. संबंधित उत्पादक कंपनीकडून चेळीबेळी प्राप्त होणारे सुट्टे भाग आंतरराष्ट्रीय 
विमानतळावरील srt सेक्शनमध्ये जाऊन कस्टमड्युटी, sag 
यासंदर्भातील सर्व प्रक्रिया पुर्ण करुन संदर सुट्टे भाग जुहू येथील कार्यालयात 

आणून त्यांच्या वर्गवारीनुसार त्याची नोंद EA योग्य खणात ठेवणे 

3. संबधित 'सुड्या Sitesi वेळोवेळी आवश्यक असलेले डीःगी:सी,ए 
प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे 

4. ee शासनाच्या 'डीःजीःसी'ं, या. प्राधिकरणांमार्फत संचालनालयाच्या 
भांडारशारञच्या लेखापरिक्षणासंदर्भात भांडारशाखेची तसेच नोंदूवह्यांची 
saad स्थिती राखणे 

5. शासनाच्या हवाई वाहनासाठी तातडीने लागणारे सुटे भाग आंतरराष्ट्रीय 
ait SHAT अल्प' सूचनेवर 'तातडीने 'सोडवून' घेऊन ते Ea 
वाहनांची देखभाल करणाऱ्या संबंधित कंपनीच्या हँंगरमधील Has 
पोहोचते करणे. 


